Sat ग्रामीण रुग्णालय सास्तुर, जि. 
उस्मानाबाद येथील ३० खाटांच्या रुग्णालयाचे 
५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात 
श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२२/ प्र.क्र.२५/ आरोग्य-४ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आआसे/कक्ष ३/टे-७/ ग्रारु 
सास्तुरजि. उस्मानाबादश्रेणी ५० लातूर मं ३१/जा.क्र.४२५०-५१/२०, दि.१८/०६/२०२० चे 
पत्र. 

प्रस्तावना:- 


स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय सास्तुर, जि. उस्मानाबाद येथील ३० खाटांचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणेबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय सास्तुर, जि. उस्मानाबाद येथील ३० खाटांच्या रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३३७५९५०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
S AC H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59 


cbb2b2b4d4413dff8b3f2fb17710505f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE36 
E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498B2 
D F S A | ,cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 
Date: 2022.04.26 17:42:10 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरीक्षा ) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२२/ प्र.क्र.२५/ आरोग्य-४ 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, उस्मानाबाद 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, स्पर्श ग्रामीण रुग्णालय सास्तुर, जि. उस्मानाबाद 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 
१०. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


